डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजनेतंर्गत अनुदान वितरण. सन २०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २१ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 
२) जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र. जिनिस/मदरसा/२०१८-१९/१३१७, 
दि. १८.०९.२०१८ 
३) जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर यांचे पत्र क्र. जिनिस-१०३१/ का.०६/अल्प.शाळा व 
मदरसा / २०१८-१९/१२३७, दि. २४.९.२०१८ 
४ जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांचे पत्र क्र. जिनिस/ अविवि/ मदरसा/का-४/२०१८-१९/१९९८, 
दि. १३.१२.२०१८. 
५) जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांचे पत्र क्र. जा.क्र.नि.१९/अबखाशा/मदरसा/प्रस्ताव/ संस- 
२/३०४७/२०१८, दि. ०२.११.२०१८. 
६) जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांचे पत्र क्र.जिनिसवा/संस/धाअझापासोसु/पव्य/६१३/२०१८, 
दि.७.१२.२०१८. 
७) जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यांचे पत्र क्र./कावि/अ.का./अल्पसंख्याक कक्ष/९२६/२०१८, 
दि.१८.१२.२०१८. 
८) जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे पत्र क्र./जिनिस/अल्प/का-३/४४/२०१८, 
दि. २०.११.२०१८. 
९) जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.जा.क्र.साप्र/अल्पसंख्यांक /२०१८-१९/कावि- 
२२३, दि. १३.११.२०१८ 
१०) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांचे पत्र क्र. जा.क्र. जिनिस/मदरसा प्रस्ताव/२०१८-१९/का- 
७/२४७८, दि. १२.१२.२०१८. 
११) जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०१८/सा.प्र./संकीर्ण/कावि-१४८२, 
दि. ७.१२.२०१८. 
१२) जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०१८-१९/जिनिस/ अल्पसंख्यांक /मदरसा 
योजना / कार्यासन-९/२४८६, दि. ७.१२.२०१८. 
प्रस्तावना - 
मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु 
या विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेशा घेणाऱ्या इ. ९ वी, १० वी, ११वी व १२ वी तील तसेच 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक 
गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढून आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल यादृष्टिने 
मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांना मानधनासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


अनुदान देण्याची डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन निर्णय क्रमांक :अविवि 
- २०१०/ प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि. ११ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी 
सन २०१८-१९ करीता ०८.०० कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
क्र.-अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ अन्वये मार्च, २०१९ अखेर पर्यंत सदर 
योजनातर्गत अर्थसंकल्पित वार्षीक तरतुदीच्या ८०% म्हणजे रू. ६.४० कोटी इतका निधी उपलब्ध आहे. 
त्यामधून सदर योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मदरसांना अनुदान वाटप करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१. राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजना दि.११.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत 
पात्र मदरसांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी संबंधीत जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात करण्यात आळी आहे. सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता 
जिल्हाधिकाऱ्यानी त्यांच्या अधिकारात अनुदानासाठी पात्र ठरविलेल्या मदरसांची संख्या आणि त्यांना 
त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाची आवश्‍यकता यांचा जिल्हानिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हानिहाय मदरशांची संख्या व अनुदान 


अ.क्र जिल्हा मदरसा संख्या | मंजूर अनुदान (रुपये) 
(१) (२) (3) (४) 
Led मुबंई उपनगर शिळे, आ १ ४,२०,०००/- 
2. ठाणे ॥_ के ४०,३०,०००/- 
३. सोलापुर ०४ १५,९०,०००/- 
४. वाशिम ०९ ३५,१५,०००/- 
षु. बुलडाणा ०५ १९,४०,०००/- 
६. यवतमाळ ०२ ३,५०,०००/- 
७. औरंगाबाद २६ १,०१,७०,०००/- 
८. नांदेड १२ ४०,६०,०००/- 
९. उस्मानाबाद ०७ २६,४५,०००/- 
१०. लातूर ०७ २४,५०,०००/--- 
एकुण ८३ 3,११,७०,०००/- 


२. उपरोक्तप्रमाणे मंजूर मदरझांची नांवे व त्यांस मंजूर अनुदान यांचा तपशील दर्शविण्यारे सहपत्र या 
शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार एकूण ८३ मदरशांना एकूण रु. ३,११,७०,०००/- (रुपये 
तीन कोटी अकरा लाख सत्तर हजार फक्त ) इतके अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. या शासन 
निर्णयासोबतच्या सहपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या जिल्हयांच्या समोर नमूद करण्यात आलेले अनुदान संबंधित 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या निधीच्या मर्यादेत अनुदानाचे अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरण व संवितरण करण्यास 
या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक अधिकारी अणि 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या कामासाठी त्यांनी 
प्राधिकृत केलेले त्याच्या कार्यालयातील अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या सहपत्रा प्रमाणे शासन स्तरावर 
मान्य करण्यात आलेली रक्‍कम संबंधित मदरशांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस. द्वारे जमा 
करावी, उर्वरित रक्‍कम शासकीय कोषागारात जमा करावी. 

३. या योजनेंतर्गत मदरशांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित मदरझांनी निधी खर्ची टाकावा. 


४. मदरशांना अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित AGAMA अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून 
तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व त्यानंतर अनुदानाच्या 
विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक 
आहे. सर्व संबंधित मदरशांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी शासनास तसेच महालेखापाल कार्यालयास सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.एयुडी-१०८२/सीआर-९०/८४/कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार 
सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. तसेच सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षाचा संबंधित लेखाशिर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत शासनास 
निश्चितपणे सादर करावा. 

५. दि.११ऑक्टो., २०१३ च्या शासन निर्णयात योजनेतील अटी व शर्तीमधील क्र. ८ अनुसार मदरसामध्ये 
शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दर तीन महिन्यांनी त्यांच्यासाठी नेमलेले शिक्षक मुल्यमापन करतील. यामध्ये 
विद्यार्थ्यांची लेखी/तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल प्रत्येक मे महिन्यामध्ये शिक्षणाधिकारी 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. 


६. या योजनेंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे 
अध्यक्षतेखालील शासन निर्णय दि.११.१०.२०१३ मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 


छ. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (३१) राज्यातील 
नोंदणीकृत मदरसांना पायाभूत सुविधा आणि विषय शिक्षकांच्या वेतनाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ बी २२७) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५ 
जानेवारी, २०१९ अन्वये या योजनेकरीता उपलब्ध असलेला रु. ६.४० कोटी निधी मार्च, २०१९ पर्यंत खर्च 
करण्यास उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून चाळू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम दि.१५.०५.२००९, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


अधिकारांतर्गत/विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या निधी वितरणासाठी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २.४.२०१८ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२११४३६२२८११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


|=Minorities Development 


महाराष्ट्राचे ष्ट्र चे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 
Sandesh Chhabu sono saa 
{e30534317da 1 ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e993{8ac0fa0233 
4 serialNumber=b469b3fd61b5201f03b702cOf7fd0ecScf1 8beb12425455f4856F 
a V | 44e3d4da763, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 
Date: 2019.02.22 11:56:11 +05'30' 


(सं.छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 

मुंबई. 

५. मा. विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. महालेखापाल % (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१०. महाळेखापा % (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर, ठाणे, सोलापुर, वाशिम, बुलडाणा, यवतमाळ, 
औरंगाबाद, नांदेड, उस्मानाबाद व लातूर. 

१२. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, ठाणे, सोलापुर, वाशिम, बुलडाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, नांदेड, 
उस्मानाबाद व लातूर. 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, मुंबई उपनगर, ठाणे, सोलापुर, वाशिम, बुलडाणा, 
यवतमाळ, औरंगाबाद, नांदेड, उस्मानाबाद व लातूर. 

१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई उपनगर, ठाणे, सोलापुर, वाशिम, बुलडाणा, यवतमाळ, 
औरंगाबाद, नांदेड, उस्मानाबाद व लातूर. 

१५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई उपनगर, ठाणे, सोलापुर, वाशिम, बुलडाणा, 
यवतमाळ, औरंगाबाद, नांदेड, उस्मानाबाद व लातूर. 

१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाख), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

qo. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 

१८.निवड नस्ती. 


Cc 40 AD WO 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 


शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


एकूण 
रूपये 


विदयार्थी 
संख्या 


कोकण विभाग, जिल्हा- मुंबई उपनगर 


जामिया ताज्विजुल कुरान, नूर महेर हाऊस, 
बंगला नं.१२, आर.एस.सी.२०, मालवणी, 
आकाडावाणीच्या जवळ, मालाड (पश्चिम), 
मुंबई-९५. द्वारे संचालित नूर महेर चेरिटेबल 
ट्रस्ट. 


२,००,००० 


२,२०,००० 


४,२०,००० 


२१२ 


एकूण रूपये-४,२०,०००/- 


२,००,००० 


२,२०,००० 


४,२०,००० 


कोकण विभाग, जिल्हा- 


जामियत sed हदिस ट्रस्ट भिवंडी द्वारे 
संचालित मदरसा जामिआतुल तौहिद, ७८६, 
अमिनबाग, कटई, खाडीपार, भिवंडी, जि. 
ठाणे. 


२,००,००० 


२,२०,००० 


४,२०,००० 


दारूल ऊल दिवान शाह ट्रस्ट, भिवंडी द्वारे 
संचालित दारूल we दिवान शाह मदरसा, 
saw नगर, भिंवडी, जि. ठाणे. 


२,००,००० 


२,२०,००० 


४,२०,००० 


सलमान अल फारसी एज्युकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, वफा पार्क, कौसा, मुंब्रा, 
जि. ठाणे, संचालित मदरसा safer साबित 
मकसुद नगर, मेमन बिल्डिंग, कौसा, मुंब्रा, 
जि. ठाणे. 


२,००,००० 


२,००,००० 


४,००,००० 


११५ 


अल जामे अतुल अमजदिया ट्रस्ट, भिवंडी, 
जि. ठाणे द्वारे संचालित अल जामे अतुल 
अमजदिया मदरसा. ६५० गैबी नगर, भिंवडी, 
जि. ठाणे. 


२,००,००० 


२,२०,००० 


४,२०,००० 


अल WIA फांऊंडेशन, लेक प्लाझा, 
कौसा, मुंब्रा, ठाणे, जि. ठाणे द्वारे संचालित 
मदरसा दारूस सलाम, लेक प्लाझा, कौसा, 
जि. ठाणे. 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


३,९०,००० 


Yo 


अल VIA फांऊंडेशन, SH प्लाझा, 
कौसा, मुंब्रा, ठाणे, जि. ठाणे द्वारे संचालित 
मदरसा दारूस तालिम, लेक प्लाझा, कौसा, 
जि. ठाणे 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3३,९०,००० 


४१ 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 


शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये) 


एकूण 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


रूपये 


विदयार्थी 
संख्या 


दारूल उलुम नूर रे मोहम्मदी असो. मुंब्रा, 
जि. ठाणे द्वारे संचालित दारूल उलुम नूर 
रे मोहम्मदी, अमृतनगर, मुंब्रा, जि. ठाणे 


२,००,००० 


१,४०,००० 


3,80,000 


षु fe) 


ऐम एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर ट्रस्ट, ठाणे, 
जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा 
मोहम्मदीय, तळ मजला, सुल्तान 
बिल्डिंग, अमृतनगर, जि. ठाणे 


२,००,००० 


५०,००० 


६०,००० 


3,90,000 


२२ 


मरकज अल इमाम अल बुखारी अल 
तालिम व अल खैरी ट्रस्ट, जि. ठाणे द्वारे 
संचालित मदरसा तूल फूरकान, तलवली, 
पोस्ट-पडघा, fast, जि. ठाणे. 


२,००,००० 


५०,००० 


२,२०,००० 


४,७०,००० 


१३९ 


qo. 


मरकज अल इमाम अल बुखारी अल 
तालिम व अल खैरी ट्रस्ट, जि. ठाणे द्वारे 
संचालित मदरसा तूर रय्यान, तलोली, 
पोस्ट-पडघा, fragt, जि. ठाणे 


२,००,००० 


५०,००० 


२,२०,००० 


४,७०,००० 


१२१ 


एकूण रू.४०,३०,०००/- 


२०,००,००० 


२,५०,००० 


१७,८०,००० 


४०,३०,००० 


पुणे विभाग, जिल्हा-सोलापूर 


मदरसा जामिया नुरिया, शास्त्री नगर, 
सोलापूर, द्वारे संचालित मदरसा जामिया 
नुरिया, नई जिदगी, मजरेवाडी, सोलापूर, 
जि. सोलापूर. 


२,००,००० 


१,४०,००० 


3,80,000 


43 


दारूल उलूम सुफिया चॉरिटेबल ट्रस्ट, 
टाकळी, ता. पंढरपूर, द्वारे संचालित दारूल 
उलूम सुफिया मदरसा, मकतब केंद्र, 
टाकळी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर. 


२,००,००० 


१,८०,००० 


3,¢0,000 


co 


नुरी बहुउद्देशिय संस्था अकलूज, ता. 
माळशिरस, द्वारे संचाळित जामीया बरकाते 
फातिमा मदरसा केंद्र, महादेवनगर, 
अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर. 


२,००,००० 


३०,००० 


२,२०,००० 


४,५०,००० 


७७ 


बज्मे अन्वारे सुफिया मदरसा, शाहाबुल 
अलुम अकलुज ता. माळशिरस, द्वारे 
संचालित बज्मे अन्वारे सुफीया मदरसा 
शहाबुल अलुम अकलुज, ता माळशिरस, 
जि. सोलापूर. 


२,००,००० 


२,२०,००० 


४,२०,००० 


aU) 


एकूण रू. १५,९०,००० 


८,००,००० 


३०,००० 


७,६०,००० 


१५,९०,००० 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 


शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


एकूण 
रूपये 


विदयार्थी 
संख्या 


अमरावती विभाग, जिल्हा- वाशिम 


हाजी अली मोहम्मद चॅरीटेबल ट्रष्ट, मानोरा, 
जि. वाशिम द्वारे संचालित हाजी दाऊद 
मॉर्डन मदरसा कारंजा (लाड), जि. वाशिम. 


२,००,००० 


५०,००० 


१,८०,००० 


४,३०,००० 


१४८ 


हाजी अली मोहम्मद चरीटेबल ट्रष्ट, मानोरा, 
जि. वाशिम द्वारे संचालित खैरून्निसा जिकर 
मॉर्डन मदरसा, मानोरा, ता.मानोरा, जि. 
वाशिम. 


२,००,००० 


५०,००० 


६०,००० 


३,१०,००० 


MEI, अल्पसंख्यांक व्यायाम कला, क्रिडा 
व बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था मुर्तीजापुर, जि. 
अकोला, द्वारे संचालित शाहबाबु मॉर्डन 
दारुल उलुम मदरसा, कारंजा जि. वाशिम. 


२,००,००० 


५०,००० 


२,००,००० 


४,५०,००० 


१११ 


हजरत हिनायत खां गोहर एज्युकेशन अन्ड 
मल्टीपर्पज सोसायटी, अमरावती द्वारे 
संचालित शीफा अरबी मदरसा, डोंगरगांव, 
ता. कारंजा जि. वाशिम. 


२,००,००० 


५०,००० 


२,००,००० 


४,५०,००० 


१२८ 


ख्वाजा गरीब नवाज व्यायाम क्रिडा शिक्षण 
बहुउद्देशिय संस्था, शोळू बाजार, 
ता.मंगरूळपीर, जि. वाशिम द्वारे संचालित 
ख्वाजा गरीब नवाज माँडर्न अरबी मदरसा, 
किंन्हीराजा, ता.मालगाव, जि. वाशिम. 


२,००,००० 


५,००० 


१,४०,००० 


३,४५,००० 


६० 


ख्वाजा गरीब नवाज व्यायाम क्रिडा शिक्षण 
बहुउद्देशिय संस्था, शोळू बाजार, 
ता.मंगरूळपीर, जि. वाशिम द्वारे संचालित 
ख्वाजा गरीब नवाज माँडर्न अरबी मदरसा, 
शेलू बाजार, ता.मंगरूळपीर, जि. वाशिम. 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


Rc 


जीवन विकास मायानारिटी एज्युकेडान अन्ड 
मल्टीपर्पज सोसायटी, मानोरा, जि. वाशिम 
द्वारे संचालित मोहम्मदीया माडर्न अरबी 
मदरसा, मानोरा, ता.मानोरा, जि. वाशिम. 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


३,९०,००० 


४२ 


हजरत इनायत खाँ गोहर एज्युकेशन अन्ड 
मल्टीपर्पज सोसायटी, अमरावती द्वारे 
संचालित Bros बनात अरबी मदरसा, 
खेर्डा, ता. कारंजा जि. वाशिम. 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


३,९०,००० 


षु (6 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 


शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये 


एकूण 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


रूपये 


विदयार्थी । 
संख्या 


ख्वाजा गरीब नवाज व्यायाम क्रिडा शिक्षण 
बहुउद्देशिय संस्था, शोळू बाजार, 
ता.मंगरूळपीर, जि. वाशिम द्वारे संचालित 
ख्वाजा गरीब नवाज AISA अरबी मदरसा, 
शेलूवाडा, ता.कांरजा, जि. वाशिम. 


२,००,००० 


५,००० 


१,४०,००० 


३,४५,००० 


छट 


एकूण रू. ३५,१५,०००/- 


१८,००,००० 


३,१५,००० 


१४,००,००० 


३५,१५,००० 


अमरावती विभाग, जिल्हा- बुलडाणा 


इंदिरा बहुउद्देशीय एज्युकेशन अँन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, डोणगांव, ता. मेहकर, 
जि. बुलडाणा द्वारे संचालित याकुबिया 
दारूल उलुम हिफजुल कुराण व मदरसा 
फातेमातुल बनात अरबी मदरसा, डोणगांव, 
ता. मेहकर, जि. बुलडाणा. 


२,००,००० 


२,००,००० 


४,००,००० 


११५ 


seri एज्युकेडान वेलफेअर अन्ड 
मल्टीपर्पज सोसायटी, नांदुरा, ता. नांदुरा, 
जि. बुलडाणा द्वारे संचालित अडारफि अरबी 
मदरसा अँन्ड दारूल उल्लुम, नांदुरा, 
ता.नांदुरा, जि. बुलडाणा. 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


१४४ 


हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बहुउद्देशीय 
संस्था, मिर्झा नगर, बुलडाणा, जि. बुलडाणा 
द्वारे संचालित दारूल उलुम गौसीया गरीब 
नवाज फैजाने सैलानी, मिर्झा नगर, 
बुलडाणा,ता. जि. बुलडाणा. 


२,००,००० 


५,००० 


८०,००० 


२,८५,००० 


२६ 


रहीम अलीखान सौदागर मल्टीपर्पज अन्ड 
एज्युकेशन सोसायटी, चिखली, जि. 
बुलडाणा द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
von, चिखली, ता. चिखली, जि. 
बुलडाणा. 


२,००,००० 


५,००० 


२,२०,००० 


४,२५,००० 


Co 


रहीम अलीखान सौदागर मल्टीपर्पज अन्ड 
एज्युकेशन सोसायटी, चिखली, जि. 
बुलडाणा द्वारे संचालित मकसुदा बेगम गर्ल्स 
माँडल मदरसा, जुने तहसिल कार्यालया 
जवळ, चिखली, ता. चिखली, जि. 
बुलडाणा. 


२,००,००० 


५,००० 


२,२०,००० 


४,२५,००० 


९२ 


एकूण रू. १९,४०,००० 


१०,००,००० 


२०,००० 


९,२०,००० 


१९,४०,००० 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 
शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


एकूण 
रूपये 


विदयार्थी 
संख्या 


अमरावती विभाग, जिल्हा- यवतमाळ 


aoe उलुम जामेयातुल बनात Yor 
फातेमा पुसद, ता. पुसद, जि.यवतमाळ 
संचालित दारूल उलुम जामेअतुल बनात 
Toor फातेमा वसंतनगर, ता. पुसद, जि. 
यवतमाळ 


५,००० 


६०,००० 


६५,००० 


३२ 


खाजा गरीब नवाज फाऊंडेशन, झाहीन 
नगर, उमरखेड, जि. यवतमाळ संचालित 
दारूल उलुम गरीब नवाज रिजवीया, 
शाहीननगर, उमरखेड, जि. यवतमाळ 


२,००,००० 


५,००० 


८०,००० 


२,८५,००० 


33 


एकूण रू. 3,40,000/- 


२,००,००० 


१०,००० 


१,४०,००० 


३ ; षु ०,००० 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा औरंगाबाद 


आदर्श एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, संचाळित मदरसा जामिया 
तजकीयात VS बनात Gears, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3,80,000 


९१ 


फातेमा शिक्षण संस्था, औरंगाबाद द्वारे 
संचालित उस्मान बीन अफफान अरबी 
मदरसा, भालगांव, ता. गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


२,२०,००० 


४,२५,००० 


अरबीया अब्दुल़लाह दिन मोहमद एज्युकेशन 
सोसायटी, लोहंगाव द्वारे संचालित मदरसा 
दारूल उलुम मोहमदिया लोहगांव, जि. 
औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


२,२०,००० 


४,२५,००० 


१२५ 


अल Sd एज्युकेशन सोसायटी, 
चितेगांव द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम मोहमदीया चितेगांव, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


२,२०,००० 


४,२५,००० 


१६३ 


ओ.एच.खान एज्युकेशन अँन्ड. वेलफेअर 
सोसायटी, कटकगेट, औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा रुकय्या fos बनात 
भालगांव, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


६५,००० 


२,२०,००० 


४,२५,००० 


१४५ 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 


शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


एकूण 
रूपये 


विदयार्थी । 
संख्या 


मरकज-ए-इस्लामी सलीमिया एज्युकेशन 
अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, मंगरूळ फाटा, 
द्वारे संचालित मरकज-ए-इस्लामी 
asta मंगरूळ फाटा, सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद 


२,००,००० 


५०,००० 


२,००,००० 


४,५०,००० 


१२०१ 


अब्दुल खय्युम शिक्षण प्रसारक मंडळ 
कामखेडा, ता.जि.बिड द्वारे संचालित 
शिराजउुल उलुम मकतब प्रतापुरवाडी, ता. 
गंगापुर, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


तालीमुल कुराण वेलफेअर ट्रस्ट, निबांयती, 
द्वारे संचालित मदरसा तालीम उल कुराण 
अँन्ड इस्लाहुल बनात निंबायती ता. 
सोयगांव, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


६९६ 


मौलाना SAYS हसन एज्युकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, द्वारे संचालित मदरसा 
जामिया इस्लामिया इनामुळ उलुम 
दर्ग्याजवळ, नायगांव, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3,80,000 


८१ 


qo. 


अल इझात एज्युकेडन सोसायटी, चितेगांव, 
ता. पैठण, द्वारे संचाळित मदरसा झिनत उल 
केराण लिल बनात चितेगांव, ता. पैठण, जि. 
औरंगाबाद 


२,००,००० 


५०,००० 


२,२०,००० 


४,७०,००० 


११९ 


99. 


डॉ. अब्दुल कादर चॅरिटेबल ट्रस्ट, पिशोर, 
ता. कन्नड, द्वारे संचालित मदरसा इनाम उल 
उलुम मु. कोळंबी भारंवा, ता. कन्नड, जि. 
औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


६०,००० 


२,६५,००० 


९१ 


१२. 


same मस्जिद दिनी दर्सगाह रहेमानिया 
कन्नड द्वारे संचालित मदरसा दारूल SHA 
रहेमानिया कन्नड, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


१,४०,००० 


३,४५,००० 


८५ 


93. 


आसरा Wyre अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, नायगांव द्वारे संचालित दारूल 
इल्म मदरसा नायगांव, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


६०,००० 


२,६५,००० 


२३८ 


१४. 


शेख खुलाहिंद एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, Ret, ता. कन्नड द्वारे संचालित 
मदरसा दारूल उलुम असाबे सुफफा Ret, 
ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


१,४०,००० 


३,४५,००० 


६१ 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 
शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


एकूण 
रूपये 


विदयार्थी । 
संख्या 


१५. 


दारूळ उलुम जामीलिया एज्युकेशन 
सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा दारूल उलुम जमेलिया 
कागजीपुरा, ता. खुलताबाद, जि. 
औरंगाबाद 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3,80,000 


९९ 


१६. 


शेंदूरवादा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित उबैय 
बिन काअब शोंदुरवादा, ता. गंगापुर, जि. 
औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


१द२ 


१७. 


मदरसा अरबिया AHS SHA, गंगापुर द्वारे 
संचालित मदरसा अरबिया खैरूल उलुम 
गंगापुर, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


१&)> 


यूवा सेवा संस्था द्वारे संचालित मदरसा 
अरबिया जिया उल उलुम कसाबखेडा, जि. 
औरंगाबाद 


२,००,००० 


५०,००० 


२,२०,००० 


४,७०,००० 


१६४ 


१९. 


इमदाद VINA एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 

सोसायटी, ge संचालित मदरसा हजरत 
फातेमा तुज जोहरा लिल बनात सईदा 
oot, जटवाडा, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3३,९०,००० 


२०. 


जनता फौडेशन औरंगाबाद द्वारे संचालित 
fea अरबी मदरसा, तिडी, मा.वैजापुर, 
जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


१२५ 


24. 


डॉ. अब्दुल कादर चॅरिटेबल ट्रस्ट, पिशोर, 
द्वारे संचालित मदरसा फलाह उल उलुम 
पिशोर, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५,००० 


६०,००० 


२,६५,००० 


८८ 


२२. 


इमदाद ए IRA एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर 

सोसायटी, द्वारे संचालित मदरसा राबीया 
बसरीया fee बनात venta, जि. 
औरंगाबाद 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3३,९०,००० 


९१ 


23. 


मदरसा दाबतुल हक सिद्यकौया सोसायटी, 
द्वारे संचालित मदरसा अरबिया तालीमुल, 
साजापुर, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3३,९०,००० 


१४१ 


२४. 


जनता स्पोर्टस एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, द्वारे संचालित मदरसा अरबीया 
मिफताउल उलुम कमलापुर, रोड, वाळुंज, 
जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५०,००० 


२,००,००० 


४,५०,००० 


१७८ 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


डा. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 


शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 


एकूण 
रूपये 


मानधन 


जनता स्पोर्टस एज्युकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, द्वारे संचालित 
मदरसा दारूळ उलुम उस्मानिया 
गंगापुर, जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3३,९०,००० 


मदरसा दावतुळ हक सिद्यीकोया 
सोसायटी, द्वारे संचालित मदरसा 
दावतूल हक सिद्यीकीया लिबेंजळगांव, 
जि. औरंगाबाद 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


३,९०,००० 


१३० 


एकूण रूपये-१,०१,७०,०००/- 


५२,००,००० 


६,७०,००० 


४३,००,००० 


१,०१,७०,००० 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा नांदेड 


झाकीर हुसेन उर्दु दारूल उलुम शिक्षण 
संस्था, मुखेड, ता.मुखेड, जि.नांदेड द्वारे 
संचाळित जामिया इस्लामिया दारूल 
ऊलुम फलाह मदरसा, खरबखंडगाव, ता. 
मुखेड, जि. नांदेड 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3३,९०,००० 


o8 


HOM आझाद अल्पसंख्यांक बहुउद्देशिय 
सेवाभावी संस्था, पाळा, ता. मुखेड, 
जि.नांदेड द्वारे संचालित मदरसा फातेमा 
लिलबनात मदीना काँलनी, नरंगल रोड, 
देगलुर, जि. नांदेड 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3,९०,००० 


६२ 


महमंद खाजा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, उमर कॉलनी, नांदेड, 
ता.जि.नांदेड द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम मोहम्मदीया अरबिया, बोंढार रोड, 
नांदेड, ता.जि. नांदेड 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3,९०,००० 


६०0 


रजा अकॅडमी चॅरीटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, 
नायगाव बाजार, ता. नायगाव, जि. नांदेड 
द्वारे संचालित मदरसा Your रजा, 
कोंलबी, ता. नायगांव, जि. नांदेड 


२,००,००० 


१,४०,००० 


3,80,000 


७२ 


रजा अकॅडमी चॅरीटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, 
नायगाव बाजार, ता. नायगांव, जि. नांदेड 
द्वारे संचालित मदरसातुल बनात (गर्ल्स) 
कादरीया रजविया, नायगांव, ता. नायगांव, 
जि. नांदेड 


२,००,००० 


२,२०,००० 


४,२०,००० 


१२० 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 


शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये 


एकूण 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


रूपये 


विदयार्थी । 
संख्या 


गौसिया रजवीया चॅरीटेबल ट्रस्ट, IR 
नगर, नांदेड, ता.जि. नांदेड द्वारे संचालित 
ae ऊलुम गौसिया रजवीया अशरफ 
नगर, हिंगोली गेट, नांदेड, जि. नांदेड 


२,००,००० 


१,४०,००० 


३,४०,००० 


Rc 


रोडान-बाग सेवाभावी संस्था, रहेमानिया 
काँलनी, गाडेगांव रोड, नांदेड, 
ता.जि.नांदेड द्वारे संचालित मदरसा अन्वरे 
हिंद, चंदासिह कॉर्नर, हैद्राबाद रोड, 
नांदेड, ता.जि. नांदेड 


२,००,००० 


५०,००० 


६,००० 


३,१०,००० 


Yo 


नुरी बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, 
धामनगांव, ता. मुखेड, जि. नांदेड द्वारे 
संचालित मदरसा ईस्लामिया अरबीया 
फरहातुल ऊलुम हाणेगांव, ता. देगलुर, 
जि. नांदेड 


२,००,००० 


५०,००० 


६०,००० 


३,१०,००० 


३२ 


सुजान सेवाभावी संस्था, विसावानगर, 
नांदेड, ता.जि.नांदेड द्वारे संचालित 
जामिया ईस्लामिया दारे अरखम नविन 
हस्सापुर,वाधी रोड, नांदेड, ता. जि. 
नांदेड. 


२,००,००० 


५०,००० 


६०,००० 


३,१०,००० 


28 


qo. 


अल-बरकात वेलफेअर अँन्ड एज्युकेशन 
सोसायटी, नांदेड, ता.जि. नांदेड द्वारे 
संचालित Feige बनात फातेमा 
जहरा, लक्ष्मीनगर, मालटेकडी रोड, 
नांदेड, ता. जि. नांदेड 


२,००,००० 


६०,००० 


२,६०,००० 


२५ 


११, 


tol नुर एज्युकेशन सोडल वेलफेअर 
अँन्ड कल्चरल सोसायटी, कंधार, ता. 
कंधार जि. नांदेड द्वारे संचालित दारूल 
उलुम फैजाने सरवरे मगदुम, कंधार, 
ता.कंधार, जि. नांदेड 


२,००,००० 


६०,००० 


२,६०,००० 


३७ 


१२. 


रजा अकॅडमी चॅरीटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, 
नायगांव बाजार, ता. नायगांव, जि. नांदेड 
द्वारे संचालित मदरसा कंजुलइमान, 
मेहबुब नगर, नांदेड, ता. जि. नांदेड 


२,००,००० 


१,४०,००० 


3,80,000 


एकूण रूपये-४०,६०,०००/- 


२४,००,००० 


३,००,००० 


१३,६०,००० 


४०,६०,००० 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


डा. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 
शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र मदरसांची नावे वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये) | एकूण | विदयार्थी 
पायाभूत । ग्रंथालय | शिक्षकांचे | रूपये | संख्या 
सुविधा मानधन 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- उस्मानाबाद. 


१. | हजरत नोमान रहे. दिनी अरबी दारूल | २,००,००० | ५,००० | १,४०,००० | ३,४५,००० ६० 
उलुम एज्युकेशन सोसायटी, बेंबळी, 
ता.जि. उस्मानाबाद द्वारे संचालित अबुल 
बरकात अरबी दिनी मदरसा बेंबळी, 
ता.जि. उस्मानाबाद. 


२. | बजमे अनवारे सुफोया बहुउद्देशिय संस्था, | १,९०,००० | ५०,००० | १,४०,००० | ३,८०,००० ८३ 
कळंब, जि.उस्मानाबाद द्वारे संचालित 
दारूल उलुम बजमे अनवारे सुफीया ढोकी 
रोड, कळंब, जि. उस्मानाबाद 


३. | बजमे सालीम बहुउद्देशिय एज्युकेशन | २,००,००० | ५०,००० | १,४०,००० | ३,९०,००० ७२ 
सोसायटी, लातूर, ता. जि. लातूर, द्वारे 
संचालित मदरसा जामिया गुलडन ए 
फातेमा बेंबळी, ता. जि. उस्मानाबाद 


४. | Toe ए ख्वाजा एज्युकेशन, बावची, ता. | २,००,००० | ५०,००० | १,४०,००० | ३,९०,००० ४३ 
पंरडा, जि. उस्मानाबाद द्वारे संचालित 
दारूल उलुम मंजर-ए- इसलाम, जामा 
मस्जिद, बावची, ता. पंरडा, जि. 
उस्मानाबाद 


५. | बज्मे रजा ए मुस्तफा बहुउद्देशिय | २,००,००० | ५,००० | १,४०,००० | 3,४५,००० ७८ 
सामाजिक संस्था, उस्मानाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा अल जामियातुल 
गाझीया, उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद 


६. | रजा एज्युकेशन सोसायटी, उस्मानाबाद, | २,००,००० | 4,000 | २,००,००० | ४,०५,००० | १२३ 
जि. उस्मानाबाद द्वारे संचालित दारूल 
उलुम TR गाजीया मैदान 
उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद 


७. | सुफी-ए-हिंद सय्यद अब्दुल़्लाह इब्राहिम | २,००,००० | ५०,००० | १,४०,००० | ३,९०,००० ४३ 
बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था, परंडा, जि. 
उस्मानाबाद द्वारे संचालित जुमियतुल 
सुफि-हिंद ईफतेखारी मदरसा, गट 
नं.२४०, कुंबेफळ रोड, परंडा, जि. 
उस्मानाबाद 


एकूण रु. २६,४५,०००/- १३,९०,००० | २,१५,००० | १०,४०,००० | २६,४५,००० 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 
शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये) 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


एकूण 
रूपये 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा लातूर 


जामीया हजरत उस्मान बीन अफफान 
एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
नजीराबाद, काळेगाव रोड, अहमदपूर 
द्वारा संचालित मदरसा उस्मान बीन 
अफफान नजीराबाद काळेगाव रोड, 
अहमदपूर, ता. अहमदपूर, जि. लातूर. 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3३,९०,००० 


जामीया हजरत उस्मान बीन अफफान 
एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
नजीराबाद, काळेगाव रोड, अहमदपूर 
द्वारा संचालित मदरसा खतीजतुल कुबरा 
oe बनात मुलींचे) नजीराबाद, 
काळेगाव रोड, अहमदपूर, ता. अहमदपूर, 
जि. लातूर. 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


3३,९०,००० 


(90 


हजरत अब्दुला इब्ने अब्बास रजि. एज्युकेशन 
अँन्ड वेलफेअर सोसायटी,चापोली, ता. 
चाकूर, जि. लातूर द्वारा संचालित मदरसा 
हजरत अनस बीन मालीक रजि. देवणी,ता. 
देवणी, जि. लातूर. 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


३,९०,००० 


४१ 


अलहिद रजा एज्युकेडान सोसायटी, 
जाऊ, ता. निलंगा, द्वारा संचालित मदरसा 
फुर्कान मदरसा, औसा रोड, निलंगा, ता. 
निलंगा, जि. लातूर. 


२,००,००० 


५,००० 


८०,००० 


२,८५,००० 


२३ 


षु : 


मदरसा आरबीया दारूल HOA नुरूल 
erp निलंगा, द्वारे संचालित मदरसा 
आरबिया दारूल ऊलुम नुरूल हक्क, 
निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर. 


२,००,००० 


१,४०,००० 


3,80,000 


अल हिना एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
यटी, पानगाव, ता. रेणापूर, द्वारे 
rated मदरसा आरबिया मजहरूल 
म पानगाव, ता. रेणापूर, जि. लातूर. 


२,००,००० 


५,००० 


१,४०,००० 


३,४५,००० 


षु q 


मोमीना लिमरा चोरीटेबल संस्था, उदगीर, 
द्वारे संचालित मदरसा दारूळ ऊलुम 
मुहम्मद मुल्तानी बादशाह रह. नळेगाव रोड, 
, ता. उदगिर, जि. लातूर. 


२,००,००० 


५०,००० 


६०,००० 


३,१०,००० 


६९ 


एकूण रूपये-२४,५०,०००/- 


१४,००,००० 


२,१०,००० 


८,४०,००० 


२४,५०,००० 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


